केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
जळगांव शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अमृत-२०१६/प्र.क्र.१४५(४)/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ मे, २०१८ 


वाचा: 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.अमृत-२०१५/प्र.क्र.१९७(३)/नवि-३३, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१५ 
२. समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक २३ जून, २०१६ 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये जळगांव 
शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, डी.आय. (<-७) पाईपच्या दरामध्ये 
झालेल्या वाढीमुळे प्रकल्पाच्या किंमतीमध्ये झालेली वाढ विचारात घेऊन सदर प्रकल्पास सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 
आराखडयातीळ जळगांव शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पामध्ये समाविष्ठ असलेल्या डी.आय. (<-७) 
पाईपच्या किंमतीमध्ये झालेल्या वाढीच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीकडून तसेच 
शासनाकडून प्राप्त झालेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन क्र. २ च्या 
शासन निर्णयाच्या परिच्छेद H.2 मधील जळगांव शहर पाणीपुरवठा प्रकल्पातील उपांगांच्या किंमतीमध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


| Sr. No. | No. Description Amount (In Rs.) 
a 1__| Transmission Main 

A. Rising Main 250 mm to 600 mm dia DI K-9 Pipe line L-5151M 3,78,67,683 

B. Gravity main 400 mm to 1200 mm dia DI K-7 Pipe line 16867M 32,60,66,201 

| 2 | Pumping Machinery 1,91,34,483 


| 3 | R.C.C. E.S.R. & Sump with O/H Pump House 


Sump 2 Nos. & RCC ESR 7 Nos. 


A. Sump & Pump House at Nityanand Nagar Proposed ESR-Cap 0.5 ML 75,99,194 
B. ESR at Nityanand Nagar Prop S.No. 405/P Cap - 1.5 ML 1,39,45,342 
C. ESR at Supreme Colony 1 Cap 1.5 ML 1,39,45,342 
D. ESR at Nimkhedi Cap1.5 ML 1,26,18,131 
E. ESR at Supreme 2 Cap 1.50 ML 1,30,84,485 
F. Sump & Overhead Pump house at Supreme 1 Cap - 1.5 ML 86,50,816 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१६/प्र.क्र.१४५(४)/नवि-३३ 


6. ESR at Gendalal Mil Cap 2 ML 1,41,61,807 
J | रप SRatMIDCCap2.5Mb 2, 04,02,389 
|. ESR at Raymond Cap 3 ML 2,17,82,838 


| Distribution System 110 mm to 225 mm HDPE Pipe 586.42 Km 

(New 162.05 km + Replace 424.37 Km) 250 mm to 600 mm DI Pipe 
57.94 Km (New 23.89 Km + Replace 34.05 Km) Total length 644.36 Km 
(Total Replacement length HDPE 424.37 Km DI 34.05 Total 458.42) 

| 5 | Rehabilitation 


1,90,03,52,653 


A. Civil Work 1,91,86,653 
B. Mechanical and Electrical work of existing 130 MLD WTP 3,84,44,743 
| 6 | Scada and Automation from HW to ESR 3,82,25,234 
7 Solar System 
A. Solar System for 0.5 MW 2,38,18,000 
B. Annual Maintenance of Solar System for 5 Years 32,50,000 
Total | 2,53,25,35,994 
Say Rs. 253.25 Cr 
कार्यादेश 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी दिनांकापासून 
१८ महिने 


०२. जळगांव शहर पाणी पुरवठा योजनेमध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार सदर प्रकल्पाचा वित्तीय 
आकृत्तीबंध पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे:- 


ere योजनेची | केद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक स्वराज्य 
ते नागरी स्थानिक मंजूर किंमत | अनुज्ञेय अनुदान अनुज्ञेय अनुदान यसा सहयोग 
ees Pte किंमत क ज्ञेय अनुदान । अनुज्ञेय अनुदान संस्थेचा सहभाग 
क्र. तग (डीपीआर । (प्रकल्प किंमतीच्या । (प्रकल्प किंमतीच्या (प्रकल्प किंमतीच्या 
नुसार) ५०%) २५%) २५%) 
ca 2 =| 8 4 & 
E जळगांव रु. २५३.२५ रु. १२६.६२५ रु. ६३.३१२५ रु. ६३.३१२५ 
महानगरपालिका। कोटी कोटी कोटी कोटी 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५०३१५१३००६९२५ आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


२१100. आणाया. 


(3/१11313511 
2.5.4.20=300d785e 1 2fdc1 9db0612f1 ffdf83e54efe7da2b1b 
hi 


Jotiba Jadhav ५०” 
(पां.जो.जाधव) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१६/प्र.क्र.१४५(४)/नवि-३३ 


४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 
. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
qo, विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 
११. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१२. जिल्हाधिकारी, जळगांव 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, जळगांव 
१४. आयुक्‍त, जळगांव महानगरपालिका, जळगांव 
१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


